शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिल्प 
कारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रवेश घेतलेल्या सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सन 
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दर महा रूपये 
५००/- इतक्या सुधारीत दराने विद्यावेतन देण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.७९/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.७९/व्यशि-३ दिनांक १३ सप्टेंबर, 2023 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२३ च्या परिच्छेद क्र. १ मधील मुद्दा क्र. ६ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. ६ पुढीलप्रमाणे आहे : 


हा लाभ दर तीन महिन्याच्या हप्त्यात देण्यात येईल. प्रति तीन महिन्याच्या लाभासाठी 
प्रशिक्षणार्थ्यांची नियमानुसार ८० % उपस्थिती आवश्‍यक आहे. दोन वर्षीय व्यवसायातील 
अभ्यासक्रमातील दुसऱ्या वर्षाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी प्रथम वर्ष, प्रशिक्षण कालावधीत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


या ऐवजी 
हा लाभ दर सहा महिन्याच्या हप्त्यात देण्यात येईल. प्रति सहा महिन्याच्या लाभासाठी 
प्रशिक्षणार्थ्यांची नियमानुसार ८० % उपस्थिती आवश्‍यक आहे. दोन वर्षीय व्यवसायातील 
अभ्यासक्रमातील दुसऱ्या वर्षाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी प्रथम वर्ष, प्रशिक्षण कालावधीत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे.असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥१/५/.॥११५॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०३१५२३२९५७८२०३ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NAMDEO KONDIBA य 


5.4.20=8db 1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96fa70df7FF 


(डॉ. ना. को. भोसले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.9९/व्यशि-३ 


९. 
qo. 


आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय) मुंबई 

सह सचिव, कौशल्य, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व जिल्हा) 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


